नवीन Saray उघडणेबाबत 
वृक्ष लागवड व संगोपन 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/(१५१/१६)/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०१९ 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र शासनाच्या हरित महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ५० कोटी वृक्षरोपणाचा 
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्याकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
मागणी क्रमांक डब्ल्यू - ७, 
२४०६ - वनीकरण व वन्यजीवन 
०४ - वनीकरण व पर्यावरण विकास, 
१०१ - राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम, 
(००) (०१) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५-जमीनीवरील सजीव) अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन 
(१००% राज्य योजना) 
०२ - मजूरी 
29 - पुरवठा सामग्री 
(२४०६ ॥३१८) 
सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.ख.वि./चा-१/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/यूओआर-१४२/२०१८-१९/९८८, दिनांक ०३.०१.२०१९ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९१०/२०१८/व्यय-५, ३०.१०.२०१८ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१६११५४०४३१०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
Dattatraya कला 
st=Mahar. 
R b h K h 25 &20sb-2978920057acbGed 17021748553 17db300239347b 
AMDNAU Ralal eee oor ameter 
(द. रा. कहार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/(१५१/१६)/आस्था-२ 


मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
५. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
६. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१३. संचालक (उच्च शिक्षण/कला/तंत्र/ग्रंथालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. सह संचालक (उच्च शिक्षण/कळा/तंत्र/ग्रंथालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 
१६. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८/१९), मंत्रालय, मुंबई 
१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. सर्व कार्यासने, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१९. निवड नस्ती/आस्था-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


